महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.३७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २६ जुले, २०२३ 


वाचा - सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०८.०६.२०२२ रोजीचे आदेशा 
छझासन आदेठा 


संदर्भीय वाचा येथील दि. ०८.०६.२०२३ च्या आदेशान्वये श्री. अशोक रामचंद्र जाधव (म), वरिष्ठ 


स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग यांची नगर विकास विभागात झालेली बदली प्रशासकीय 


कारणास्तव या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. परिणामी श्री जाधव हे सामान्य प्रशासन विभागातच 


वरिष्ठ स्वीय सहायक या पदावर कार्यरत राहतील. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा 
संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०७२६१५५९३०४००७ असा आहे. हा Bear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VINAYAK ५0 
BABURAO MANE ५ 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. अशोक रामचंद्र जाधव, वरिष्ठ स्वीय सहायक, विभाग (सामान्य प्रशासन विभागामार्फत) 
प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/नगर विकास विभाग, 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/नगर विकास विभाग, 
8) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, SUG हाऊस, के.सी.कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुबई-४००००१. 


५ आहरणव संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी,मुंबई. 
७ निवड नस्ती/सारसंग्रह(कार्यासन १४-ओ) 


